महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०२० मध्ये 
नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनासाठी 
वाहने अधिग्रहीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : विमंअ-३२२०/प्र.क्र.७9८/कार्यासन-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ ऑक्टोबर, २०२०. 


परिपत्रक 


विधानमंडळाच्या सन २०२० च्या नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनकाळात मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री तसेच 
शासनाचे व महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे अधिकारी, मंत्रालयीन शिबिर कार्यालये इत्यादीसाठी आवश्‍यक 
असलेली वाहने (मोटारगाडया व जीप्स) अधिग्रहीत करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर यांना 
या AMAR प्रदान करण्यात येत आहेत. त्यांनी आवश्‍यकतेनुसार योग्य संख्येने नजिकच्या विभागातून (नागपूर, 
अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक) सुस्थितीत असलेली वाहने अधिग्रहीत करावीत. अधिग्रहीत केळेली वाहने कमी 
पडल्यास, लांब पल्यावरुन येणारी वाहने न मागविता, आवड्यकतेनुसार स्थानिक खाजगी वाहने भाडेतत्वावर घेण्याचे 
अधिकारही विभागीय आयुक्त, नागपूर यांना देण्यात येत आहेत. विभागीय आयुक्‍त नागपूर विभाग, नागपूर यांच्याकडून 
अधिग्रहीत केलेल्या सर्व वाहनांचे वाटप आवश्‍यकतेनुसार करण्यात येईल. 


२. गृह विभागासाठी आवश्‍यक असलेल्या अतिरिक्‍त वाहनांची सोय नेहमीप्रमाणे पोलीस आयुक्‍त, नागपूर यांनी 
करावी. 


३. मंत्रालयीन विभागांचे अधिकारी, शिबीर कार्यालये, तसेच मा.मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांची कार्यालये यांनी 
अधिवेशन कालावधीत फक्त विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग यांनी वाटप केलेली वाहने वापरावीत. जादा वाहनांची 
आवर्यकता भासल्यास, त्यांनी विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. 


४. तसेच मंत्रालयीन विभागांचे अधिकारी, शिबीर कार्यालये, तसेच मा.मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांची कार्यालये यांना 
पुरविण्यात आलेल्या शासकीय वाहनांचा वापर काटकसरीने करावा. त्याकरीता सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र. नाहिअ-३०१५/ प्र.क्र.१५५/कार्यासन-७, दि.१० नोव्हेंबर, २०१५ मधील सूचनांचे पालन करावे. 


५. नागपूर विभागातील शासकीय कार्यालयांनी मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांची कार्यालये व मंत्रालयीन विभागांची 
शिबीर कार्यालये यांना आपली वाहने परस्पर न देता, विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग यांच्याकडे असलेल्या वाहनांच्या 
ताफ्यात समाविष्ट करावीत. शासकीय Mead Wess न करता, क्षेत्रीय कार्यालयांनी त्यांच्याकडील वाहने परस्पर 
त्यांच्या नियंत्रक अशासकीय विभागाच्या शिबीर कार्यालयाकडे सुपूर्द केल्याचे आढळून आल्यास, अशा वाहनांचा इंधन व 
दुरुस्तीचा खर्च विभागीय आयुक्‍त, नागपूर कार्यालयाकडून भागविला जाणार नाही. तसेच विभागीय आयुक्‍त, नागपूर 
यांच्या कार्यालयाकडून, अशा शिबीर कार्यालयांना वाहने पुरविली जाणार नाहीत व त्यामुळे होणाऱ्या गैरसोयीची सर्वस्वी 
जबाबदारी त्या संबंधित विभागाची राहील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विमंअ-३२२०/प्र.क्र.७9८/कार्यासन-७ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०२०१०२९१३५७१०८२०७ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, SHRIKANT M 
DESHPANDE टॅ 
(श्रीकांत देशपांडे ) 
प्रधान सचिव (प्र.सु. व र.व का.) 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव (५ प्रती) 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद /विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
८. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
९. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 
१०. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 
११. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
१२. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 
१३. जिल्हाधिकारी नागपूर, नागपूर. 
१४. जिल्हाधिकारी अमरावती, अमरावती. 
१५. जिल्हाधिकारी औरंगाबाद, औरंगाबाद. 
१६. जिल्हाधिकारी नाशिक, नाशिक. 
१७. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर. 
१८.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. १, नागपूर. 
१९. सर्व मंत्रालयीन विभाग, HATHA, मुंबई, Yoo ०३२. 
२०. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (मुल्यांकन व राष्ट्रीयीकरण),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागपूर जिल्हा परिषद, नागपूर. 
२२. अधिक्षक अभियंता, मार्ग प्रकल्प मंडळ, अकोला. 
२३. अधिक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर. 
२४. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम व (गृह मंडळ), अमरावती. 
२५. अधिक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, अकोला. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विमंअ-३२२०/प्र.क्र.७८/कार्यासन-७ 


२६. अधिक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर. 

२७. अधिक्षक अभियंता, अकोला सार्वजनिक आरोग्य मंडळ, अकोला. 
२८.अधिक्षक अभियंता, नागपूर सार्वजनिक मंडळ, नागपूर. 

२९. अधिक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, नागपूर. 

३०. संचालक, भूगर्भशास्त्र आणि खानिकर्म महाराष्ट्र, नागपूर. 

३१. मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर मंडळ, नागपूर. 

३२. कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग क्र. १४, नागपूर. 

३३. कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग क्र. १३, नागपूर. 

३४. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ. 

३५. शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग,नागपूर. 

३६. कामगार उप आयुक्त, नागपूर. 

३७. जिल्हा सहायक, भूगर्भशास्त्र, भूजलसर्वेक्षण व विकास अभिकरण, नागपूर. 
३८.अधिक्षक कृषि अधिकारी, नागपूर विभाग, नागपूर. 

३९. उप संचालक, पशुसंवर्धन, नागपूर. 

३४.उप संचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 

३५. उप संचालक, भूगर्भशास्त्र, भूजलसर्वेक्षण व विकास अभिकरण, नागपूर. 
३६. निवड नस्ती, कार्यासन -७, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


KKKKKKKKKKKEKKKKKKKKEKKKEKRKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


